अधिक्षक अभियंता संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: मुविनि-२०१८/प्र.क्र. १४३/उर्जा-५ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ डिसेंबर, २०१८. 


शासन Seat: 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व ४ (५) मधील तरतूदीनुसार विद्युत निरीक्षणालय शाखेतील अधिकारी/ 
कर्मचारी यांच्या बदल्यांचे अधिकार अधिसूचित केल्यानुसार, सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने, श्री. वि.व.नागदेव, अधिक्षक 
अभियंता, औरंगाबाद यांची अधिक्षक अभियंता, नागपूर या ठिकाणी बदली करण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत अधिक्षक 
अभियंता, नागपूर येथे कार्यरत असलेले श्री. दिनेश खोंडे, अधिक्षक अभियंता यांना तात्काळ SAAT करण्यात यावे तसेच 
श्री. खोंडे, अधिक्षक अभियंता यांची अन्यत्र बदलीने पदस्थापना करण्याचे sear स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


२. तसेच या आदेशान्वये करण्यात आलेल्या बदल्या रद्द करणे किंवा त्यात बदल करणे यासाठी राजकीय 
दडपण/दबाव आणल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित विद्युत निरीक्षक महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ 
अनुसार शिस्तभंगाची कारवाई सुरु करण्यात येईल. 


हे शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेतांक २०१८१२१३१६२६४३०८१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


ankar Yallappa Manta 
harashtra, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Bhimashankar Mi 


eo 
2.5.4.20: 

Yalla ppa Manta ctcraacossctacecz00,cn-thimeshantarYalappe Mont 
Date: 2018.12.13 16:33:38 +05'30' 


(भि. य. मंता) 
शासनाचे उपसचिव 


१) मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (पू.) मुंबई-७१. 


२) प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र नागपूर. 

3) अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई/ निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

¥) जिल्हा कोषागार अधिकारी औरंगाबाद/नागपूर 

4) उपसचिव (ऊर्जा-५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६) श्री. वि.व. नागदेव, अधिक्षक अभियंता,विद्युत निरीक्षण मंडळ, औरंगाबाद 

(9) श्री. दिनेश खोंडे, अधिक्षक अभियंता, विद्युत निरीक्षण मंडळ, नागपूर 


८) निवड नस्ती ऊर्जा-५. 


१ मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

२ मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३) मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव 

३) मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव 

४) प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


